जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, बीड या 
कार्यालयासाठी नवीन इमारत बांधकामास व 
त्यासाठी येणाऱ्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र. ग्रासंजा- १६१०/प्र.क्र.४१ अ/ग्रासं-४ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
दिनांक:-११ जुले, २०२३ 
वाचा:- १) अन्न ,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग शासन निर्णय क्र.ग्रासंजा-१६०७/५५३/(२३५३) 
ग्रा.स.४, दि.१२.११.२००९. 
२) राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, मुंबई यांचे पत्र क्र. राआ/आस्था /आस्था-२/बीड इमारत 
बांधकाम-२०२३ /२८० दि. १३.०१.२०२३. 
प्रस्तावना:- 
जिल्हा मंच, बीड च्या नवीन इमारती बांधकामाकरिता रू. ३४.८७ लक्षच्या अंदाजपत्रकास 

दि. १२.११.२००९ च्या आदेशान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. या प्रशासकीय मान्यतेच्या 
अनुषंगाने सन २०१०-११ या वित्तीय वर्षात वितरित करण्यात आलेला एकूण रू. ३१.९६ लक्ष व सन 
२०११-१२ मध्ये वितरीत करण्यात आलेला रु.२.९१ लक्ष असा एकूण ३४.८७ लक्ष इतका निधी सार्वजनिक 
बांधकाम विभागाकडे वर्ग करण्यात आला आहे. सदर काम २००० चौ.फुट जागेवरती करण्याचे प्रस्तावित 
होते व त्यानुषंगाने नकाशे तयार करण्यात आले होते. परंतु राज्य आयोगाने सदरील नकाझाऐवजी 
वास्तुशास्त्रज्ञ, महाराष्ट्र राज्य यांनी प्रमाणित केलेले नकाशे व त्यासाठी वाढीव जागा उपलब्ध करणे बाबत 
सुचना केल्यामुळे प्रत्यक्षात इमारतीचे बांधकाम पुर्ण करणे AE झाले नाही. त्यानुसार यापुर्वी जिल्हा मंच, 
बीड च्या नवीन इमारती बांधकामाकरिता प्रशासकीय मंजुरी देण्याच्या अनुषंगाने निर्गमित केलेला 
दि.१२.११.२००९ शासन निर्णय अधिक्रमित करुन जिल्हा ग्राहक तकार निवारण आयोग, बीड या 
कार्यालयासाठी नवीन इमारतीच्या बांधकामास व त्यानुषंगाने येणाऱ्या खर्चास सुधारीत प्रशासकीय मंजूरी 
देण्याबाबत सादर केलेला प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. त्यानुसार शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय 
घेतला आहे. 


शासन निर्णय:- 

जिल्हा मंच, बीड च्या नवीन इमारती बांधकामास व त्यासाठी येणाऱ्या एकूण रू. ३४.८७ लक्षच्या 
अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मंजूरी देण्याच्या अनुषंगाने निर्गमित करण्यात आलेला संदर्भाधीन 
दि.१२.११.२००९ रोजीचा शासन निर्णय अधिक्रमित करुन सुधारीत आदेश खालीलप्रमाणे आहेत:- 


१. बीड येथील प्रशासकीय इमारतीच्या आवारात भुमापन क्र.११०३ मधील ५६१ चौ.मी.भुखंडावर 
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, बीड या कार्यालयासाठी नवीन इमारतीचे बांधकाम 
करण्यास व त्यासाठी येणाऱ्या एकूण रु.५,५९,९९,०००/- (अक्षरी रुपये पाच कोटी एकोणसाठ लक्ष 
Aaa हजार फक्त) इतक्या खर्चास (सोबतच्या परिशिष्ट अ मध्ये नमूद केलेल्या कामाच्या 
विगतवारीनुसार) या आदेशाद्वारे प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 

२. सदरहू मान्यता खालील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 

१) बांधकाम सुरु करण्यापूर्वी नमूना नकाशा, मांडणी नकाशा तसेच विस्तृत नकाशास 
वास्तुविशारदांकडून मंजूरी घेऊनच काम सुरु करावे. 


शासन निर्णय क्रमांकः ग्रासंजा- १६१०/प्र.क्र.४१ अ/ग्रासं-४ 


२) नियोजित जागा उपभोक्ता विभागाच्या ताब्यात असल्याचे प्रमाणपत्र प्राप्त करुन 
सदर कामाच्या निविदा सूचना प्रसिध्द करण्यात याव्यात. 

३) सदर कामाची निविदा काढताना प्रत्येक कामाची स्वतंत्रपणे निविदा न काढता 
नमूद सर्व कामांसाठी एकत्र एकच निविदा काढण्यात यावी. 

४) काम सुरु करण्यापुर्वी सर्व संबंधित स्थानिक संस्था /प्राधिकरणे यांची मान्यता 
घेण्यात यावी. 

५) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र.इएनव्ही-२०१३/ 
प्र.क्र.१७७/तां.क.१,दिनांक १० जानेवारी २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या 
मार्गदर्शक तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 

६) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय, क्र.बीडीजी २०१७/प्र.क्र.६०/ 
इमारती-२ दि.०७ जुले, २०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 

७) सदर कामांकरीता सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेची आवश्‍यकता लागणार नाही, या 
दृष्टीने विशोष दक्षता घेण्यात यावी. 

८) सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अभियंता यांनी तोंडी दिलेल्या सुचनांच्या 
आधारावर कामाच्या व्याप्तीत बदल किंवा नवीन कामे करु नयेत. 

९) प्रस्तावांतर्गत अंदाजपत्रकीय कामांमध्ये नवीन कामांचा समावेडा करावयाचा 
झाल्यास किंवा व्याप्तीत बदल करावयाचा झाल्यास याबाबत ळेखी आदेडा प्राप्त 
करुन विहित मुदतीत व पद्धतीने सदर कामांना मंजूरी घेण्याची कार्यवाही करावी. 
अन्यथा संबंधित अधिकाऱ्यावर जबाबदारी निश्चित करण्यात येईल. 

१०) प्रस्तावांतर्गत प्रकरणी भविष्यात काही लेखा आक्षेप उद्भवल्यास त्याचा निपटारा 
करण्याची जबाबदारी संबंधित कार्यालयाची राहील. 

११) यापुर्वी जिल्हा आयोग, बीड च्या इमारती बांधकामाकरिता सन २०१०-११ व 
२०११-१२ या वित्तीय वर्षात रु. ३४.८७ लक्ष इतका निधी सार्वजनिक बांधकाम 
विभागाकडे वर्ग करण्यात आला आहे. त्यामुळे सदर रक्‍कम वगळता प्रस्तावांतर्गत 
कामासाठीच्या एकूण रु.५,५९,९९,००० यापैकी उर्वरित रु.५,२५,१२,०००/- 
इतकाच निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल. 

१२) प्रस्तावांतर्गत कामाच्या अनुषंगाने यापुर्वी उपलब्ध करुन दिलेला रु. ३४.८७ लक्ष 
इतका निधी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे वर्ग असल्याने सदर निधीतून 
कामाची सुरुवात करावी व निधी खर्च झाल्यानंतर उपयोगिता प्रमाणपत्रासह 
(Utilisation Certificate )कामाच्या प्रगतीनुसार निधीची मागणी करावी. 


३. या प्रित्यर्थ होणारा खर्च, मागणी क्रमांक-एम. ५, मुख्य लेखाशिर्ष, ५४७५, इतर सर्वसाधारण 
आर्थिक सेवांवरील भांडवली खर्च १०२, नागरी पुरवठा, (००)(०१) ग्राहक मंचासाठी इमारतीचे बांधकाम 
करणे (५४७५ ०२३९) ५३, मोठी बांधकामे या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. सदर निधी कामाच्या 
प्रगतीनुसार सार्वजनिक बांधकाम विभागाने केलेल्या मागणीनुसार चालू वित्तीय वर्षासाठी अर्थसंकल्पित 
केलेल्या मंजूर नियतव्ययातून भागविण्यात यावा. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः ग्रासंजा- १६१०/प्र.क्र.४१ अ/ग्रासं-४ 


४. सदर आदेश सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अनौपचारिक संदर्भ क्र.८८/२०२३/इमा-२ 
दि.२५/०५/२०२३, तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभाग, परिपत्रक क्र.संकिर्ण-२०१९/प्र.क्र.१०/इमा-२ 
दि.२५ सप्टेबर २०१९ अन्वये मुख्य अभियंता सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग,औरंगाबाद यांनी 
दिलेल्या तांत्रिक मान्यतेनुसार व वित्त विभाग शासननिर्णय क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, 
भाग-२, दि.१७/०४/२०१५ व दि.२०/०९/२०१९ अन्वये सुधारीत सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार 
नियमपुस्तिका १९७८, भाग पहिला, उपविभाग-५ अनु.क्र.१ महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम 
नियमपुस्तिकेतील परि.१३४ अनुसार प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये तथा सक्षम 
प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहेत. 

च. उक्त झासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्र. २०२३०७१११७५८२१५७०६ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


M | L | N D PAD MANA B H ately eens by MILIND PADMANABH 


DN: CN = MILIND PADMANABH SHENOY, C = 


SHENOY IN, S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = FOOD CIVIL SUPPLY 
AND CONSUMER PROTECTION DEPT 
Date: 2023.07.11 18:00:29 +05'30" 


(मिलिंद शोणॉय) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


rs 
ap 


मा.राज्यपाल यांचे सचिव 
मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 
मा.सभापती, विधान परिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई यांचे सचिव. 
मा.अध्यक्ष, विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई यांचे सचिव 
मा.विरोधी पक्ष नेता, (विधान परिषद), महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई यांचे सचिव. 
मा.विरोधी पक्ष नेता, (विधानसभा), महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई यांचे सचिव 
मा.मंत्री (अ.ना.पु.व ग्रा.सं.) यांचे खाजगी सचिव. 
मा.राज्यमंत्री (अ.ना.पु.व ग्रा.सं.) यांचे खाजगी सचिव. 
मा. मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक 
१०) प्रधान सचिव, (अ.ना.पु.व ग्रा.सं.वि.) यांचे स्वीय सहायक. 
११) सचिव (बांधकामे), सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांचे स्वीय सहायक 
१२) अध्यक्ष, राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, मुंबई यांचे स्वीय सहायक 
१३) उप सचिव, ग्रा.सं.४ (अ.ना.पु.व ग्रा.सं.वि.) मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१४) वित्तीय सल्लागार व उप सचिव कार्यालय, मुंबई. 
१५) प्रबंधक (प्रशासन), राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, मुंबई. 
१६) प्रबंधक, जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच,बीड 
१७) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद-०१. 
१८) महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र % मुंबई,/नागपूर 
१९) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
२०) निवडनस्ती, ग्रासं-४. 


eo oy ७, ee क या य वी 


vo 


) 
) 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः ग्रासंजा- १६१०/प्र.क्र.४१ अ/ग्रासं-४ 


शासन निर्णय क्र.ग्रासंजा १६१०/प्र.क्र.४१/ग्रा.सं-४ दिनांक : ११ जुले, 2023 


परिशिष्ट अ 


जिल्हा आयोग, बीड नवीन इमारतीचे बांधकाम ( कामाची विगतवारी) 


अ.क्र कामाचा तपशील प्रशासकीय मान्यता 
(रुपये) 
A Essential Items (component) 
9) building proper built up Area 
Stilt parking floor ५७,२७,६८६/- 
first floor ८८,४०,३३९/- 
second floor ९२,६५,३५६/- 
Total (१) | 2,3¢,33,3¢9/- 
2) fuel gas pipeline foo 
3) bio diegester (४० user) foo .00 
8) Rain/Roof water harvesting २,३६,१२०/- 
4) Solar Roof top (MOU to be) ६,२९,६५४/- 
६) Ramp for Handicaps 3,00,000/- 
(9) furniture ६०% of first floor (office ३७,७७,९००/- 
area) 
Total (२--३--४--५--६--७) | ४९,४३,६७४/- 
२ Water supply and sanitary works ११,९१,६६९/- 
(4% of 9) 
3 Electrification 
internal (4% of 9) ११,९१,६६९/- 
external (&% of १) १४,३०,००३/- 
fire fighting Arrangements etc. (8 % of १) 8,43,334/ 
Sub Total (3) 34,04, 000/- 
Sub Total A 3,34,83,039/- 
YB. =| Miscellaneous Items 
१) Gate for compound wall 90,00,000/- 
2) Internal Roads 8,40,000/- 
3) Development of ground 3,00,000/- 
8) Parking foo 
4) Retaining wall foo 
&) Ground land scaping (०.०० | 
७) soil investigation and detail land 9,00,000/- 
¢) c.c.Drains and C.D.Works 2,40,000/- 
8) plinth protection 0,00/- 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः ग्रासंजा- १६१०/प्र.क्र.४१ अ/ग्रासं-४ 


अ.क्र कामाचा तपशील प्रशासकोय मान्यता 
(रुपये) 
१०) dismantling old structure 3,00,000/- 
११) Kerbing paving block and other poo .00 
92) flag post 3,00,000/- 
Sub total B 32,00,000/- 
C Optional Items 
१) under ground water tank for शिश | .00 
RW harvesting (cum) 
2) water main storage and pump शिश .00 
house, bore well 
3) Air-conditioning 4,00,000/- 
छो lifts १०,००,०००/- 
4) External toilets foo .00 
&) AB Room, area lighting, ie .00 
pumps, Generator 
७) C.C.T.V. ५,००,०००/- 
Sub Total ७ 20,00,000/- 
Cost project (P) = a+tb+c ३,८७,४३,७३१/- 
| D | Provisions 
9) contingencies (8% on १) ९,५३,३३५/- 
२) green Building (4% on 9) ११,९१,६६९ 
3) GST (१८% on P) ६९,७३,८(७२/- 
%) Price escalation (१०% on P) 32,08, 393 
4) Insurance Charges (9% on P) 3, C0, 830/- 
६) S.S.R.90% for increasing 32,08, 303/- 
(90% on P) 
१,७२,५५,०५९/- 
SUB TOTAL A+B+C+D 448,82, 0/- 


Digitally signed by MILIND PADMANABH 


MILIND PADMANABH stenov 


DN: CN = MILIND PADMANABH SHENOY, C = 


5 HEN OY IN, S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 


MAHARASHTRA, OU = FOOD CIVIL SUPPLY 
AND CONSUMER PROTECTION DEPT 
Date: 2023.07.11 18:00:47 +05'30' 


(मिलिंद शेणॉय) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


